RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष १, अंक ३० (४)] 


शनिवार , जून ६, २०१५/ ज्येष्ठ १६ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे २३ , किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक ९३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१५ 


अधिसूचना 


कारखाने अधिनियम, १९४८ . 
___ क्रमांक एफएसी. २०१३/ सं.क्र . १७२/ प्र. क्र . २०७ / काम - ४. — कारखाने अधिनियम, १९४८ ( १९४८ चा ६३) याच्या कलम ११२ व कलम 
११० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
महाराष्ट्र कारखाने नियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे. कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम ११५ नुसार 
सदर नियम यापूर्वी प्रकाशित करण्यात आलेले आहेत : 

१. संक्षिप्त नाव व प्रयुक्ती . — या नियमांना महाराष्ट्र कारखाने ( सुधारित ) नियम , २०१५ असे म्हणावे . 
२. मुख्य नियमाच्या, नियम ११९ मध्ये , 
( अ) पोट -नियम (१) ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल , — 

( १) वार्षिक विवरणपत्र – प्रत्येक वर्षाच्या १ फेब्रुवारी रोजी किंवा त्यापूर्वी नमुना २७ मधील वार्षिक विवरणपत्र . 


( ब ) पोट -नियम ( २) वगळण्यात यावा. 


३. मुख्यनियमांस जोडलेल्या नमुना २७ ऐवजी पुढील नमुना दाखल करण्यात येईल : 


( १ ) 


भाग एक - ल -९३ 


- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


नमुना २७ 
[नियम ११९(१) पहावा 

वार्षिक विवरण 

(१ जानेवारी २०..... ते ३१ डिसेंबर २० ..... या संपणाऱ्या वर्षाकरिता ) 
( टीप . - आपले लक्ष महाराष्ट्र कारखाने नियम, १९६३ चे नियम ११९ कडे वेधण्यात येत असून, आपणांस असे कळविण्यात येते की , 
वार्षिक विवरणाबद्दलची माहिती ह्या व प्रत्येक वर्षाच्या १ फेब्रुवारी रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करणे हे आपल्या व्यवस्थापनावर कायद्याने 
बंधनकारक आहे. विहित वेळेत वार्षिक विवरण दाखल न करणे , हा कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम ९२ अन्वयेशिक्षेस पात्र 
गुन्हा आहे, याची कृपया नोंद घ्यावी.) 
[ सूचना : - लागू असलेल्या योग्य मुद्याला बरोबरची (1 ) खूण करावी किंवा लागू नसलेले खोडावे किंवा 

रिकाम्या जागेत योग्य माहिती भरावी ] 
सर्वसाधारण माहिती ( General Information ) 


(१ ) 


कारखान्याचा तपशील 


( अ) कारखान्याचा कायमस्वरूपी अ.क्र . : 

( Permenant Serial Number) 
( ब) कारखान्याचा नोंदणी ( फाईल ) क्रमांक : 

( उदा. A -०१२३ किंवा जो क्रमांक लागू असेल तो ) 
( क ) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गिकरण क्रमांक : 

(As per National Individual Classification - 2008 ) 


( २ ) 


उद्योगधंद्याचे स्वरूप : 
(Manufacturing Activity ) 
( उदा . सुती कापड तयार करणे , इ.) 
कारखान्याने नाव व पत्ता, मार्ग, शहर , 
तालुका, जिल्हा , इत्यादी : 
कोणत्या कलमांतर्गत ( Under Section ) 
नोंदणीकृत आहे ? 


( ५ ) 


कारखान्याचा प्रकार . 
( अ ) खाजगी कारखाना आहे का ? 


( अ) कलम २ ( एम ) (i); 
( ब ) कलम २ ( एम ) (ii), किंवा 
( क ) कलम ८५ . 

होय / नाही 
होय असल्यास, 
(i) एकमेव मालक ; 
( ii ) भागीदारी ; 
(iii ) प्राइव्हेट लि . किंवा ; 
(iv ) लिमिटेड. 

होय / नाही 
होय असल्यास, 
(i) सरकारी 
( ii ) निमसरकारी,किंवा ; 
(iii ) सहकारी. 
( अ) राष्ट्रीय ; 
( ब) विदेशी 
( क) संयुक्त ( राष्ट्रीय व विदेशी). 


( ब ) सार्वजनिक कारखाना आहे का ? 


( ६ ) 


कारखान्यातील गुंतवणूक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


कारखान्याचा भोगवटादार/ व्यवस्थापकाचा तपशील 
(Details of Occupier/Manager ) 


( ७ ) 


भोगवटादाराचा तपशील 


नाव : 


दूरध्वनी क्रमांक : 
होय / नाही. 


( ८ ) 


व्यवस्थापक आहे काय ? 


होय , असल्यास . 


नाव : 


दूरध्वनी क्रमांक : 


मंजूर नकाशाचा तपशील ( Details of Approved Plan) 

( महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ चा नियम ३ पहावा ) 


( ९ ) 


सध्याचा मंजूर नकाशा 


मंजूर नकाशा क्रमांक : 

दिनांक : 


peterat 4410142 (Certificate of Stability ) 
( महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ चा नियम ३ अ पहावा ) 


(१० ) 


कारखाना स्थैर्यता प्रमाणपत्र आहे का ? 


होय / नाही 
होय , असल्यास. 
स्थैर्यता प्रमाणपत्राचा क्रमांक : 
( क्रमांक नसल्यास , निरंक लिहावे ) 
स्थैर्यता प्रमाणपत्राचा दिनांक : 


परवाना ( License) 
( महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ चा नियम ६ पहावा ) 


( ११ ) 


परवान्याची सद्यस्थिती : 

( अ ) परनाना नुतनीकरण कोणत्या वर्षापर्यंत केलेले आहे ? 
( ब ) परवाना नुतनीकरणाचा अर्ज सादर केला असल्यास , नुतनीकरण 

कोणत्या वर्षापर्यंत प्रस्तावित आहे ? 


परवाना क्रमांक : 
वर्ष : .................. पर्यंत . 
वर्ष : 

पर्यंत . 


( १२ ) 


जास्तीत -जास्त किती कामगारांसाठी व किती स्थापित अश्वशक्ती ( HP) साठी 
परवाना देण्यात आलेला आहे ? 


..... कामगार संख्या . 
...... अश्वशक्ती 


(१३ ) ( अ ) वर्षभरात कारखाना चालू असलेल्या दिवसांची संख्याः 

( लिप वर्षाचे ३६६ दिवस किंवा ३६५ किंवा त्यापेक्षा कमी कि जे लागू असतील ) 
( ब ) वर्षभरात कारखाना चालू असलेल्या आठवड्यांची संख्या : 

( ५२ आठवडे किंवा त्यापेक्षा कमी कि जे लागू असतील ) 
( क ) कामगार दर दिवशी किती तास ( अतिकालिक काम वगळून ) 

काम करतात ? ( ८ तास किंवा लागू असतील ते ) 
( ड ) कामगारांची संख्या व कामाचा तपशील तक्ता 

( Table showing No. of workers and Manual working details ) 


भाग एक - ल - ९३ — १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६ , शके १९३७ 


कामगारांची 
वर्गवारी 


लिंग 
(Sex ) 


(Category of 
workers ) 


वर्षातील श्रम * प्रतिदिन काम 
दिनांची संख्या केलेल्या कामगारांची 
( Number of सरासरी संख्या 
Man days ( Average number 
during the of Workers 
year) employed per 

day) 


वर्षात अतिकालिक 
काम केलेल्या श्रम 
तासांची संख्या 

(Number of 
Man -hours worked 
on overtime in a 


वर्षात अतिकालिक 
कामासह, काम 
केलेल्या श्रम 
तासांची संख्या 

(Number of 
Man - hours worked 
including overtime 

in a year ) 


* * प्रतिसप्ताह 
काम केलेल्या 
तासांची सरासरी 

संख्या 
( Average number 
of hours worked 

per week ) 


year ) 


( ४ ) 


( ७ ) 


प्रॉढ कामगार 


पुरुष 


स्त्री 


पुरुष 


पौगंडावस्थेतील 

कामगार 
( १५ वर्षे < १८ वर्ष ) 


स्त्री 


बाल कामगार 


पुरुष 


(१४ वर्षे ते १५ वर्षे) 


स्त्री 


एकूण 


स्पष्टीकरणात्मक टिपा ( Explanatory Note). 
कृपया वरील स्तंभामध्ये खालीलप्रमाणे माहिती भरावी: 

( i) स्तंभ क्रमांक ३ = (वर्षातील प्रत्येक माहिन्यात हजर असलेल्या कामगारांच्या संख्येची एकूण बेरीज ) 
(ii ) स्तंभ क्रमांक ४ = स्तंभ क्रमांक ३ भागीले वरील परिच्छेद ( अ ) 
(iii ) स्तंभ क्रमांक ६ = ( स्तंभ क्रमांक ३ x वरील परिच्छेद ( क ) ) + स्तंभ क्रमांक ५ 
(iv ) स्तंभ क्रमांक ७ = स्तंभ क्रमांक ६ भागीले ( स्तंभ क्रमांक ४ x वरील परिच्छेद ( ब ))किंवा 

स्तंभ क्रमांक ७ = स्तंभ क्रमांक ६ भागीले वरील परिच्छेद ( ब) भागीले स्तंभ क्रमांक ४ 
* १ प्रतिदिन काम केलेल्या कामगारांची सरासरी संख्या ही . कामाच्या दिवशी असलेली एकण उपस्थितीच्या संख्येला ( म्हणजे काम केलेले 

श्रमदिन ) वर्षातील कामांचा दिवसांच्या संख्येने भागून काढण्यात यावी. उपस्थितीची गणना करताना, स्थायी आणि अस्थाची 
कामगारांची उपस्थिती मोजण्यात यावी. तसेच सरळसेवेने कामावर ठेवलेल्या किंवा कंत्राटदारासह कोणत्याही अभिकरणाद्वारे वा 
त्यामार्फत कामावर ठेवलेल्या अशा सर्व कामगारांचा त्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात यावा. स्वतंत्र पाळ्यामधील ( जसे रात्रपाळी व 
दिवसपाळी ) उपस्थितीची स्वतंत्रपणे गणना करण्यात यावी. ज्या दिवशी कोणत्याही कारणाने कारखाना बंद होता ते दिवस आणि ज्या 
दिवशी उत्पादन प्रक्रिया चालू नव्हती ते दिवस हे कामाचे दिवस म्हणून धरण्यात येऊ नयेत . कामाच्या दिवशी अर्ध्यापाळीपेक्षा कमी 
काळाकरिता असलेली अंशतः उपस्थिती हिशोबात धरण्यात येऊ नये, तर अशा कामांच्या दिवशी अर्थी पाळी किंवा त्याहून अधिक 
काळाकरीता असलेली उपस्थिती ही पूर्ण उपस्थिती समजण्यात यावी . 

हंगामी कारखान्याकरिता, कामाच्या हंगामात आणि बिगर हंगामात कामावर असलेल्या कामगारांची सरासरी संख्या, स्वतंत्रपणे 
देण्यात यावी. तसेच कामाच्या हंगामात आणि बिगर हंगामात प्रति सप्ताह काम केलेल्या दिवसांची संख्या आणि श्रमतासांची सरासरी 

संख्या स्वतंत्रपणे देण्यात यावी . 
* * २ प्रति सप्ताह काम केलेल्या तासांची सरासरी संख्या म्हणजे विश्रांतीकाल वगळता, परंतु अतिकालिक काम धरून वर्षभरात सर्व 

कामगारांनी काम केलेले एकूण प्रत्यक्ष तास यांना, वर्षभरात कारखान्यात कामावर असलेल्या कामगारांची प्रतिदिन सरासरी संख्या व 
५२ यांच्या आलेल्या गुणाकाराने भागणे होय . 

परंतु जर कारखाना संपूर्ण वर्षभर चालू नसेल तर अशा परिस्थितीत. जितके आठवडे कारखान्याचे काम चालले असेल 
तेवढ्याच आठवड्यांची संख्या ५२ या संख्येऐवजी वापरण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६ , २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


वेतनी रजा ( Leave with Wages ) 
( कारखाने अधिनियम , १९४८ मधील कलम ७९ पहावे ) 


लिंग 


कामगारांची 
वर्गवारी 


नोकरी 
सोडून 
गेलेल्या 
कामगारांची 
संख्या 


कामावर वार्षिक रजेस रजा मंजूर कार्यमुक्त बडतर्फ 
असलेल्या पात्र असलेल्या केलेल्या केलेल्या केलेल्या 
कामगारांची कामगारांची कामगारांची कामगारांची कामगारांची 

संख्या संख्या संख्या संख्या संख्या 
( ३१ जाने 
हजेरीपट + 
३१ डिसेंबर 
पर्यंत नवीन 
लावलेले 
कामगार ) 
( ३ ) ( ४ ) (५ ) (६) (७ ) 


नियत सेवेत रजेच्या ऐवजी 
वयोमानानुसार असताना मरण वेतन देण्यात 
सेवेनिवृत्त पावलेल्या आलेल्या 
झालेल्या कामगारांची ( स्तंभ क्र . 
कामगारांची संख्या ६ ते १० 
संख्या 

बाबतीत ) 
कामगारांची 
एकूण 
संख्या 


(८ ) 


(९) 


( १०) । 


(११) 


प्रौढ कामगार 


पुरुष 


स्त्री 


पुरुष 


पौगंडा 
वस्थेतील 
कोषागार 
(१५ वर्षे < 
१८ वर्षे) 


स्त्री 


बाल 


पुरुष 


कामगार 


( १४ वर्षे 
ते १५ वर्षे) 


स्त्री 


एकूण 


लिखित सुरक्षा व आरोग्य विषयक धोरण ( Safety and Health Policy ) 
[ कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम २( cb ), कलम २( m)(i ), कलम ८७ आणि 

महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ चा नियम ७३ - एल पहावा] 
[१०० आणि १०० पेक्षा जास्त कामगार संख्या असणारे कलम २( m)(i),किंवा कलम २( cb ) 

किंवा ८७ च्या तरतुदी लागू असलेल्या कारखान्यांना लागू ] 


कारखान्याचे लिखित सुरक्षा व आरोग्यविषयक धोरण 
आहे काय ? 


होय / नाही / लागू नाही. 
होय असल्यास, 
या धोरणांची माहिती कामगारांना कशाप्रकारे दिली जाते ? 
( शक्यतो स्थानिक भाषेत असावी ) 

( अ ) सूचना फलकावर 
( ब ) परिपत्रकामार्फत किंवा 
( क ) इतर पद्धत मार्फत . 


( १६ ) 


कारखान्यात कामगारांसाठी लिखित स्वरूपात ‘ सुरक्षित 
कामाची पद्धत ( SOP) तयार केलेली आहे काय ? 


होय/ नाही / लागू नाही 
होय असल्यास, 
त्याची माहिती कामगारांना कशाप्रकारे दिली जाते ? 
( शक्यतो स्थानिक भाषेत असावी ) 

( अ) सूचना फलकावर 
( ब ) परिपत्रकामार्फत किंवा 
( क ) इतर पद्धत मार्फत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६ , शके १९३७ 


अंतर्गत आपत्कालीन आराखडा ( On- Site Emergency Plan) 

[ कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम २( सीबी), आणि ४१- बी ( ४) पहावे] 
[ कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम २ ( सीबी) आणि ४९ -बी ( ४) मध्ये परिभाषित केलेल्या 

धोकादायक प्रक्रियांचा अवलंब करणाऱ्या कारखान्यांना लागू 


( १७ ) 


होय / नाही/ लागू नाही 


अंतर्गत आपत्कालीन आराखडा संचालनालयास सादर केलेला आहे का ? 
होय असल्यास, 


होय / नाही 


( अ ) सर्व कामगारांना निर्गमन मार्ग स्थळ दर्शविणारा नकाशा 

( Evacuation Plan ) योग्य ठिकाणी लावलेला आहे का ? 


( ब ) 


होय / नाही 


प्रत्यक्ष जागेवर आपत्कालीन रंगीत तालीम ( Mock Drill ) 
नियमितपणे घेतली आहे का ? 


( क ) शेवटची रंगीत तालीम ( Mock Drill) घेतल्याचा दिनांक द्यावा. 


दिनांक 


सुरक्षा समिती ( Safety Committee ) 


[ कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम २ ( सीबी) व ४१- बी ( ४ ) आणि महाराष्ट्र कारखाने नियम , 

१९६३ चा नियम ७३- जे पहावा ] 


[ २५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार संख्या असणारे किंवा कलम ८७किंवा २ ( सीबी ) च्या ५० पेक्षा जास्त 

कामगार संख्या असलेल्या कारखान्यांना लागू ] 


( १८ ) 


कारखान्यात सुरक्षा समिती आहे का ? 


होय / नाही / लागू नाही 


अग्निशामक यंत्रणा ( Fire Fighting Equipment ) 


होय / नाही 


महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ चा नियम ७१- ब नुसार संपूर्ण 
कारखान्यात पुरेशी अग्निशामक यंत्रणा बसविण्यात आली आहे का ? 


सुरक्षितता अधिकारी ( Safety Officer ) 

( कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम ४० -ब पहावे ) 
[१००० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार संख्या असलेले कारखाने किंवा महाराष्ट्र शासनाने कारखाने 
अधिनियम , १९४८ चे कलम ४०- ब( ii ) नुसार अधिसूचित केलेल्या १००० पेक्षा कमी कामगार 

संख्या असलेल्या कारखान्यांना लागू 


( २० ) 


( अ ) कार्यरत असणाऱ्या सुरक्षितता अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या : 

( या वर्षात नियुक्त केलेल्या सुरक्षितता अधिकाऱ्यांची संख्या समाविष्ट करून ) 


( ब ) कलम ४० - ब नुसार आवश्यक असलेल्या सुरक्षितता अधिकाऱ्याची संख्या : 


( क ) या वर्षात नियुक्त केलेल्या सुरक्षितता अधिकाऱ्यांची संख्या : 


( ड ) नियमानुसार अर्हताप्राप्त सुरक्षितता अधिकारी आहेत काय ? 


होय / नाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


कल्याण अधिकारी ( Welfare Officer ) 


( ५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांना बंधनकारक , कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम ४९ पहावे ) 


( २१ ) 


( अ ) कार्यरत असणाऱ्या कल्याण अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या : 

( या वर्षात नियुक्त केलेल्या कल्याण अधिकाऱ्यांची संख्या समाविष्ट करून ) 


( ब ) कलम ४९ नुसार आवश्यक असलेल्या कल्याण अधिकाऱ्यांची संख्या : 


( क ) या वर्षात नियुक्त केलेल्या कल्याण अधिकाऱ्यांची संख्या : 


( ड ) नियमानुसार अर्हताप्राप्त कल्याण अधिकारी आहेत काय ? 


होय / नाही 


उपाहारगृह ( Canteen) 
( २५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांना बंधनकारक , कारखाने अधिनियम, १९४८ चे कलम ४६ पहावे ) 


( २२ ) 


कारखान्यात उपाहारगृह आहे काय ? 


होय / नाही / लागू नाही. 
होय असल्यास . 
( अ ) उपाहारगृहाचे व्यवस्थापन कोणाकडून 
केले जाते ? 

१. विभागांतर्गत , किंवा 
२. कंत्राटदारामार्फत ,किंवा 
३. सहकारी संस्थेकडून 


विश्राम कक्ष किंवा आश्रयस्थान / जेवणासाठीची खोली 
(Rest Room or Shelter Room / Lunch Room ) 


( १५० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांना बंधनकारक , कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम ४७ पहावे ) 


होय / नाही / लागू नाही. 


( २३ ) कामगारांसाठी विश्राम कक्ष किंवा आश्रयस्थान किंवा जेवणासाठीची खोली 

पुरविली आहे काय ? 


सामानघर / शौचालय / मुताऱ्या 
(Locker / Latrines / Urinals ) 


[ कारखाने अधिनियम, १९४८ चे कलम १९ (३ ), आणि महाराष्ट्र कारखाने नियम, १९६३ चे नियम ४५, ४८ व ७५ पहावेत .] 


होय/ नाही/ लागू नाही . 


( २४ ) नियम ७५ नुसार, कारखान्यात कामगारांसाठी लॉकरची सुविधा, कपडे 

बदलण्यासाठीची खोली आहे काय ? 


होय / नाही 


( २५ ) कारखान्यामध्ये पुरुष व महिला कामगारांसाठी स्वतंत्र शौचालय आहेत काय ? 
(२६) नियम ४५ ( अ) नुसार , महिलांकरिता किती शौचालये आहेत ? 
( २७ ) नियम ४५ ( ब ) नुसार, पुरुषांकरिता किती शौचालये आहेत ? 
( २८ ) नियम ४८ नुसार , पुरुषांकरिता किती मुताऱ्या आहेत ? 


यम ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


पाळणाघर ( Creche ) 


( ३० पेक्षा जास्त स्त्री कामगार असलेल्या कारखान्यांना बंधनकारक , कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम ४८ पहावे ) 


( २९ ) 


कारखान्यामध्ये पाळणाघराची सुविधा आहे काय ? 


होय / नाही/ लागू नाही. 


धोकादायक कामे ( Dangerous Operations ) 


( कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम ८७ आणि महाराष्ट्र कारखानेनियम , १९६३ चा नियम ११४ पहावा ) 


. 


( ३० ) 


होय / नाही 


महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ मधील नियम ११४ नुसार परिशिष्टात नमूद 
केलेली धोकादायक कामे कारखान्यात केली जातात का ? 


होय असल्यास, धोकादायक कामांची यादी द्यावी : 


अ . क्र . 


धोकादायक कामाचे / प्रक्रियेचे थोडक्यात स्वरूप 


धोकादायक कामांवर नेमण्यात 
आलेल्या कामगारांची प्रतिदिन 

सरासरी संख्या 


: 


له 


سه 


allgato ufchen (Hazardous Processes ) 


[ कारखाने अधिनियम, १९४८ खालील कलम २ ( सीबी) आणि पहिली अनुसूची पहावी] 


( ३१ ) 


होय / नाही 


कारखाने अधिनियम , १९४८ च्या कलम २ ( सीबी ) मध्ये व्याख्या केल्यानुसार घातक 
प्रक्रियेचा अंतर्भाव असणाऱ्या उद्योगांच्या सूचीत तुमचा कारखाना आहे काय ? 


होय असल्यास , 


कारखान्यात केल्या जाणाऱ्या घातक प्रक्रिया कोणत्या आहेत ? 


केल्या जाणाऱ्या घातक प्रक्रियांची यादी : 


घातक पदार्थांचा साठा , सुरक्षा अहवाल / सुरक्षा लेखापरीक्षा 
( Storages of Hazardous Substances, Safety Report and Safety Audit ) 


[ महाराष्ट्र कारखाने ( औद्योगिक अतिधोकादायक अपघात नियंत्रण ) नियम , २००३ पहावा ] 


( ३२ ) 


होय / नाही 


आपला कारखाना अतिधोकादायक कारखाना [ Major Accident Hazards 
( MAH) Factory ] या वर्गात येतो का ? 


होय असल्यास , 


खालील स्तंभ क्रमांक १ ते १३ मध्ये सविस्तर माहिती भरावी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६ , २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


स्तंभ क्र . १ ते ५ : 
अ. क्र . स्थल अधिसूचनेचा अहवाल 

सादर केल्याचादिनांक 

[ महाराष्ट्र कारखाने 
( सीआयएमएएच) नियम , २००३ 

मधील नियम - ७] 
( १ ) 

( २ ) 


अंतर्गत आपत्कालीन योजनेचा आराखडा 
तयार केल्याचा 

अद्ययावत केल्याचा 
दिनांक 

दिनांक 


रंगीत तालिमींचेदिनांक 


स्तंभ क्र . ६ ते १३ 


महाराष्ट्र कारखाने ( औद्योगिक अतिधोकादायक अपघात 
नियंत्रण) नियम, २००३ मधील नियम-९ नुसार 

अंतर्गत / बाह्यसुरक्षा लेखापरीक्षण 


तुमच्या कारखान्यातील धोकादायक तुमच्या कारखान्यातील धोकादायक 

रसायनांच्या साठ्यांचे प्रमाण हे , रसायनांच्या साठ्यांचे प्रमाणे हे , 
महाराष्ट्र कारखाने ( सीआयएमएएच ) महाराष्ट्र कारखाने ( सीआयएमएएच ) 
नियम , २००३ ला जोडलेल्या अनुसूची नियम , २००३ ला जोडलेल्या अनुसूची 

२ च्या स्तंभ ३ मध्ये सूचीबद्ध २ च्या स्तंभ ४ मध्ये सूचीबद्ध 

केलेल्या प्रमाणाइतकेचकिंवा केलेल्या प्रमाणाइतकेचकिंवा 
विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास 


रसायनाचे नाव 


साठा 


रसायनाचे नाव 


साठा 
( मेट्रीक टनस् ) 


( मेट्रीक टनस् ) 


परीक्षणाचा परिक्षणाचा अनुपालन 
प्रकार दिनांक अहवाल 

दिनांक 


सुरक्षा अहवाल 
( सेफ्टी रिपोर्ट ) 
सादर केल्याचा 

दिनांक 


___ (६) 


(७) 


(८) 


(९) 


(१०) 


(११ ) 


(१२ ) 


(१३ ) 


भाग एक - ल - ९३ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


अपघातविषयक तपशील ( Accident details ) 


( ३३ ) 


आपल्या कारखान्यात या वर्षात कोणत्याही प्रकारचा अपघात झालेला आहे काय ? 


होय / नाही 


होय असल्यास , 


( अ ) प्राणघातक व प्राणघातक नसलेले अपघात ( Fatal and Non- Fatal Accident ) : 


स्थायी कामगार 


कंत्राटी कामगार 


एकूण कामगार 


प्राणघातक अपघातांची संख्या 
प्राणघातक नसलेल्या अपघातांची संख्या 


( ब ) धोकादायक घटना ( Dangerous occurrences) : 


धोकादायक घटनांची संख्या 


आगीच्या 


स्फोटाच्या 


विषारी वायू गळतीच्या 


इमारत / संरचना 


ढासळण्याच्या 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( क ) जखमी झालेल्या कामगारांबाबतचा तपशील (Information of injured workers ) : 


या वार्षिक विवरणाशी संबंधित 

या वार्षिक विवरणाशी संबंधित 
असणाऱ्या वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या असणाऱ्या वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या 
अपघातात , जखमी झालेल्या व्यक्ती त्याच वर्षी अपघातात, जखमी झालेल्या व्यक्ती त्याच वर्षी 

कामावर परत आल्या, असे अपघात कामावर परत आल्या नाहीत , असे अपघात 


मागील वर्षात झालेल्या अपघातात ज्या जखमी 
झालेल्या व्यक्ती कामावर त्याच वर्षी परत आल्या 

नाहीत , परंतु या वार्षिक विवरणाशी संबंधित 
असणाऱ्या वर्षात कामावर परत आल्या, असे अपघात 


अपघातांची संख्या 


अपघातांची संख्या 


अपघातात जखमी 
झालेल्या व्यक्तींची 

संख्या 


अपघातामुळे वर्षात 
वाया गेलेले 
श्रमदिन 


अपघातामुळे संबंधित 
वर्षात वाया गेलेले 

श्रमदिन 


अपघातामुळे एकूण 
वाया गेलेले 
श्रमदिन 


( २ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


स्पष्टीकरणात्मक टीप. 

(i) यावार्षिक विवरणाशी संबंधित असणाऱ्या वर्षात घडलेल्या अपघातांची संख्या देण्यात यावी. 
(ii ) प्राणघातक नसलेल्या अपघातांच्या बाबतीत ४८ तास किंवा त्याहून अधिक काळाकरिता कामगारांना काम करण्यास प्रतिबंध 

करणाऱ्या अपघातांचीच संख्या दर्शविण्यात यावी. 
(iii ) मरण पावलेली किंवा जखमी झालेली प्रत्येक व्यक्ती ही एक स्वतंत्र अपघात समजण्यात यावी. उदा. जर एकाच घटनेमध्ये सहा 

व्यक्ती मरण पावल्या किंवा जखमी झाल्या तर, सहा अपघात झाले असे समजण्यात यावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


Frulleit alsit (Ambulance Room ) 
[ ५०० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार संख्या असलेल्या कारखान्यांना बंधनकारक , कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम ४५ ( ४ ) पहावे 


( ३४ ) 


कारखान्यामध्ये रुग्णाची खोली आहे काय ? 


होय / नाही/ लागू नाही. 


होय असल्यास, 


( अ ) वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव : 
( ब ) वैद्यकीय अधिकाऱ्याची अर्हता : 


व्यवसायजन्य रोग उपचार केंद्र ( Occupational Health Centre ) 
[ कारखाने अधिनियम, १९४८ चे कलम २( सीबी) आणि महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ चा नियम ७३- डब्ल्यू पहावा] 

[ कारखाने अधिनियम, १९४८ चे कलम २( सीबी) अंतर्गत येणाऱ्या कारखान्यांना लागू] 


( ३५ ) 


कारखान्यामध्ये व्यवसायजन्य रोग उपचार केंद्र आहे काय ? 


होय / नाही/ लागू नाही . 


होय असल्यास, 


( अ) कारखान्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव : 


( ब ) वैद्यकीय अधिकाऱ्याची अर्हता : 


होय / नाही 


( क ) पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी आहे काय ? 

( २०० पेक्षा जास्त कामगार असलेले कारखाने ) 


होय / नाही 


( ड ) अर्ध- वेळ वैद्यकीय अधिकारी आहे काय ? 

( ५१ ते २०० कामगार असलेले कारखाने ) 


होय / नाही 


( इ) हंगामी ( Retainership Basis ) वैद्यकीय अधिकारी आहे काय ? 

( १ ते ५० कामगार असलेले कारखाने ) 


प्रमाणक शल्यचिकित्सकांकडून वैद्यकीय तपासणी 

(Medical Examination by Certifying Surgeons ) 
[ कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम २( सीबी ) आणि महाराष्ट्र कारखाने नियम , १९६३ चा नियम ११४ पहावा ] 
[ कारखाने अधिनियम, १९४८ चे कलम २( सीबी) आणि ८७ अंतर्गत धोकादायक कामे केली जात असलेल्या कारखान्यांना लागू 


( ३६ ) 


वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या 
प्रमाणक शल्य चिकित्सकाचे नाव 


कामगारांच्या 
वैद्यकीय 
तपासणीचे 
दिनांक 


प्रकार 


वैद्यकीय 
तपासणी 
केलेल्या 
कामगारांची 
संख्या 
( ३ ) 


वैद्यकीय तपासणीत आढळलेले 
व्यवसायजन्य रोग 

बाधीत 
कामगारांची 
संख्या 
( ५ ) 


भाग एक - ल - ९३ - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६ , शके १९३७ 


नोंदणीकृत रोगांबाबतचा तपशील ( Notifiable Disease details ) 

( कारखाने अधिनियम , १९४८ चे कलम ८९ आणि तिसरी अनुसूची पहावी ) 


( ३७ ) 


वार्षिक विवरणाच्या कालावधीत आपण कळविलेले नोंदणीकृत रोग 


आपल्या कारखान्याशी संबंधित 

असतील अशा 
नोंदणीकृत रोगांची सूची 


रोगाचे नाव 


बाधीत 


बाधीत 


नोंदणीकृत रोगांमुळे 
मरण पावलेल्या 
कामगारांची 


कामगारांची 


संख्या 


कामगारांचे 
वाया गेलेले 
श्रमदिन 


संख्या 


सूचना योजना (Suggestion Scheme ) 


( ३८ ) 


कारखान्यात सूचना योजना राबविली जाते काय ? 


होय / नाही 


होय असल्यास , 


( अ) वर्षात प्राप्त झालेल्या उपयुक्त सूचनांची संख्या किती ? 
( ब ) वर्षात किती सूचनांवर कार्यवाही करण्यात आली ? 
( क ) वर्षात किती कामगारांना सूचनांबद्दल रोख बक्षीस देण्यात आले ? 
( ड ) वर्षात रोख बक्षिसांवर किती रक्कम वितरित करण्यात आली ? 


या वार्षिक विवरणात भरलेली संपूर्ण माहिती माझ्या माहिती आणि समजुतीनुसार खरी असल्याची मी हमी देत आहे . सदर माहितीमध्ये चुकीची 
माहिती आढळल्यास त्यास मीच सर्वस्वी जबाबदार राहील . 


दिनांक : 


भोगवटादार / व्यवस्थापकाची सही 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


केशव जाधव , 
कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


In pursuance of Clause ( 3 ) Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, 
No. FAC . 2013/RR - 172 /C . R . 207 /Lab -4 , dated the 6th June 2015 is hereby published under the 
authority of the Governor of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B . S . KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 6th June 2015 


NOTIFICATION 


THE FACTORIES ACT , 1948 . 


No. FAC . 2013 /R . R . 172 /C .R . 207 /Lab - 4 . — In exercise of the powers conferred by section 112 
read with section 110 of the Factories Act , 1948 (63 of 1948 ), and of all other powers enabling 
it in that behalf ; the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to 
amend the Maharashtra Factories Rules , 1963, after the same having being previously published 
as required by section 115 of the said Act, namely : 

RULES 
1. Short title and application . — ( 1) These rules may be called the Maharashtra Factories 
(Amendment) Rules , 2015 . 
2 . In Rule 119 of Principal Rules 
(a ) for Sub -Rule ( 1 ) the following Sub - Rule shall be substituted namely : 

“ ( 1) Annual Return - on or before 1st February of each year an Annual Return in 
Form 27 ” . 

(6 ) Sub - Rule (2 ) shall be deleted . 
3 . For Form 27 appended in principal Rules , the following form shall be substituted 
namely : 

‘ FORM 27 
[See rule 119 ( 1) ] 


Annual Return 
(For the year starting from the 1st January 20 ....and ending on the 31st December 20 ... ) 
(Note . — Attention is invited to rule 119 ( 1) of the Maharashtra Factories Rules, 1963 and it is 
informed that it is legally binding on the management to supply factual information about the 
Annual Return on or before the 1st February of every year , Please note that , not submitting 
return within the prescribed time is an offence punishable under section 92 of the Factories 
Act, 1948 .) 


(Mark the applicable option or erase or fill up the proper information wherever applicable ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


General Information 
1 . Details of Factory 

( A ) Permanent Serial Number (PSN ) of factory : 
( B ) Registration Number of factory : 

(for example - A -0123 or as applicable ) 
( C ) National Industrial Classification : 

( As per NIC - 2008 ) 
2 . Manufacturing Activity (for example 

manufacturing of cotton textile , etc ) 
3 . Name and address of Factory , Street, 

City , Taluka , District, etc . 
4 . Under which section the factory is . . (a ) Section 2 (m ) (i); 
registered ? 

(b ) Section 2 ( m ) (ii ); or 

(c ) Section 85 . 
5 . Type of factory , 
( A ) Whether factory is private sector ? . . Yes /No 

If yes, 
(i) Sole proprietorship , 
(ii) Partnership , 
(iii) Private Limited , or 

( iv ) Limited . 
( B ) Whether the factory is Public sector ? . . Yes/No If yes , — 

( i) Government, 
( ii ) Semi government, or 

( iii) Co- operative . 
6 . Investment in a factory by , — 

. ( a ) National or Indian , 
(b ) Foreign or Multinational, or 
( c ) Joint Venture (National and Multinational). 


Details of Occupier /Manager 
7 . Details of Occupier 

. . Name : 

Phone Number : 
8 . Whether Manager is appointed ? 

. . Yes /No. 

If yes , 
Name : 
Phone Number : 


Details of Approved Plan 


(See rule 3 of the Maharashtra Factories Rules , 1963) 


9 . Latest Approved Plan 


. . Plan approval number : 

Date : 


The Certificate of Stability 


( See rule 3 A of the Maharashtra Factories Rules , 1963) 


10 . Does the factory has obtained the 

Certificate of Stability ? 


. . Yes / No 

If yes , - 
Stability Certificate number : 
(if no number , write ‘Nil ) 
Date of Stability Certificate : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


License 
(See rule 6 of the Maharashtra Factories Rules , 1963) 


11 . Present license status : 


License number : 


( A ) License renewed : 

Up to Year : 
( B ) License renewal application status if submitted : Up to Year : 
12 . License issued for maximum number of workers Number of workers : 
and Horse Power ( H . P ..) installed : 

H .P . : 


Employment information 


13 . (A ) Number of days on which the factory working in a year : 

( 366 days for the leap year or 365 days or less as applicable ) 
( B ) Number of weeks on which the factory working in a year : 

( 52 weeks or less as applicable ) 
(C ) How many hours the workers have worked per day 

(without overtime) ? (8 hours or as applicable ) 
(D ) Table showing number of workers & their working details : 


Category of 
workers 


Sex Number of * 1 Average number 
(M = Male Man days of workers 
F = Female ) during the employed per 

day 
(2 ) (3 ) 


Number of Number of **2 Average number 
man -hours worked man -hours worked of hours worked 
on overtime in a including overtime per week 
year 

in a year 

(6 ) 


year 


( 1 ) 


R 


( 4 ) 


(5 ) 


( 7 ) 


Adult 
Workers 


Adolescents 
Workers 
( 15years 
18 years ) 


Children 
Workers 
( 14 to 15 
years ) 


F 
Total 


Explanatory Notes . 
Please fill in the above columns in the following manner : 

(i) Column number 3 = (Sum of workers present in every month in the year) 
( ii) Column number 4 = Column number 3 : above paragraph (A ) 
( iii ) Column number 6 - Column number 3 x above paragraph ( C ) + Column number 5 
(iv ) Column number 7 = Column number 6 = ( column number 4 x above paragraph ( B ) or 

Column number 7 = Column number 6 - above paragraph ( B ) = column number 4 

* 1 The average number of workers employed daily should be calculated by dividing the 
aggregate number of attendances on working days (that is , man - days worked ) by the number of 
working days in year . In reckoning attendance , attendance by temporary as well as permanent 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६ , शके १९३७ 


employees should be counted , and all employees should be included , whether they are employed 
directly or by or through any agency including contractors. Attendance on separate shifts ( e . g . 
night and day shifts ) should be counted separately . Days on which the factory was closed for 

which manufacturing process were not carried on should not be 
treated as working days . Partial attendance for less than half a shift on working days should be 
ignored , while attendance for half a shift or more on such day should be treated as full attendance . 

For seasonal factories, the average number of workers employed during the working season 
and the off-season should be given separately . Similarly the number of days worked and average 
number of man hours worked per week during the working and off- season should be given 
separately . 

* * 2 The average number of hours worked per week mean the total actual hours worked by 
all workers during the year excluding the rest intervals but including over -time work divided by 
the product of average number of workers employed per day in the factory during the year 
and 52. 

In case the factory has not worked for the whole year , the number of weeks during which the 
factory worked should be used in place of the figure 52. 

Annual Leave with Wages 


14 . 


(See section 79 of the Factories Act, 1948 ) 


Workers 


Number Number Number Number of 
of workers of workers of workers workers 
who quit super - who died to whom 

the annuated while in wages in 
employ 

service lieu of 
ment 

leave 
were paid 
(for Column 
Numbers 
6 to 10 ) 


SexNumber Number Number Number Number 

of workers of workers of workers of dis - of dis - 
Employed entitled to to whom charged missed 
during the annual leave was workers workers 

year leave granted 
(Number 
of workers 
attendance 

on 31st 
January + 
Any new 
workers 

joined 
Up to 31st 

December ) 
(2) 
M 
F 
M 
F 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8 ) 


(9) 


( 10 ) 


( 11 ) 


(1) 
Adults 
Workers 
Adole- 
scents 
Workers 
( 15 years 
< 18years ) 
Children 
Workers 
( 14 to 15 
years ) 


M 
F 


Total 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६ , २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


१७ 


Written “Safety and Health Policy 
[ See sections 2 (cb ), 2 (m )(i) and 87 of the Factories Act, 1948 and rule 73 -L of the 

Maharashtra Factories Rules, 1963] 
[ for the factories employing 100 and more than 100 workers covered under section 2 ( m )(i) 

or the factories to which section 2 ( cb ) or 87 is applicable .] 


15 . Does the factory have a written 

Safety and Health Policy ? 


16 . Does the factory has written Safety 

Operating Procedures (SOP ) for workers ? 


Yes / No / Not applicable 
If yes , how it is communicated to 
workers ? (Preferably in local language ) 
(a ) on Notice board , 
(6 ) by Circular , or 
(c ) by other method (mention here the 

method of communication ) 
Yes / No / Not applicable 
If yes , how it is communicated to 
workers ? 
( Preferably in local language ) 
( a ) on Notice board , 
(6 ) by Circular , or 
(c ) by other method 
(mention here the method of 
communication ). 


On - site Emergency Plan 
[ See sections 2 (cb ) and 41- B (4 ) of the Factories Act , 1948 ] 
[For Major Accident Hazards (MAH ) factories or factories carrying out Hazardous 

processes as specified in sections 2 (cb ) and 41- B (4 ) of the Factories Act, 1948 ] 
17 . Does the factory have submitted 

Yes / No / Not applicable 
an on - site emergency plan to the offices 
of Directorate of Industrial Safety and 
Health ? If yes , 
( A ) Whether the Evacuation plan is 

Yes / No 
displayed at the conspicuous places 
in the factory for all workers ? 
( B ) Whether the regular on - site emergency 
plan mock drills are conducted ? 

Yes/No 
( C ) What was the date of the last 
mock drill ? 

Date : 


Safety Committee 
[See sections 2 (cb ) and 87 of the Factories Act, 1948 and rule 73- J of the Maharashtra 

Factories Rules , 1963 ] 


[For factories employing 250 or more workers or for factories where section 87 or section 2 ( cb ) 

is applicable and employing more than 50 workers] 


Yes / No / Not applicable 


18 . Does the factory have a safety 

Committee ? 


HTT Toh - m - 93 - 3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


Fire Extinguishers 
( See rule 71- B of the Maharashtra Factories Rules , 1963) 


Yes / No 


19 . Whether sufficient number of fire 

extinguishers are provided in the 
factory as per Rule 71- B of the 
Maharashtra Factories Rules , 1963 ? 


Safety Officer 
( See section 40 - B of the Factories Act , 1948 ) 


[For factories employing 1000 or more workers or for factories notified by the State 
Government under section 40 - B ( ii ) of the Factories Act , 1948 employing less than 1000 

workers , under the Factories Act , 1948 ] 


20 . ( A ) Total number of Safety Officers working : 

(including number of Safety Officers appointed 
during the year ), 
( B ) Number of Safety Officers required to be appointed 
as per section 40 - B , 
(C ) Number of Safety Officers appointed during the year , 
(D ) Whether Safety Officers are qualified as per the 
Rules prescribed there under ? 


Yes / No 


Welfare Officer 
(See section 49 of the Factories Act , 1948 ) 


(For factories employing 500 or more workers ) 


21. ( A ) Total number of Welfare Officers working 

(including number of Welfare Officers appointed 
during the year ), 
( B ) Number of Welfare Officers required to be appointed 
as per section 49 , 
( C ) Number of Welfare Officers appointed during 
the year , 
( D ) Whether Welfare Officers are qualified as per the 
Rules prescribed there under ? 

Yes / No 
Canteen 
( See section 46 of the Factories Act , 1948 ) 


(For factories employing more than 250 workers ) 


22 . Whether the factory have a Canteen ? 


Yes / No / Not applicable 
If yes , 
(A ) The canteen is managed 
by whom ? 
(i) Through departmentally , or 
(ii) Through a contractor , or 
( iii) By Co -operative Society . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६ , २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


Rest room / Shelter room / Lunch room 
( See section 47 of the Factories Act , 1948 ) 


( for all factories employing more than 150 workers ) 


Yes / No / Not applicable 


23 . Is there a rest room or shelter room or lunch 

room provided for workers ? 


Locker / Latrines /Urinals 
[ See sections 19 ( 3 ) of the Factories Act, and rules 45 , 48 & 75 of The Maharashtra 

Factories Rules, 1963] 


Yes / No / Not applicable 


Yes / No 


24 . Whether the factory has provided lockers , a change 

room etc . for workers as per rule 75 ? 
25 . Whether there are separate toilets for men and 

women in the factory ? 
26 . Number of latrines provided for women as per 

rule 45 (a ) ? 
27 . Number of latrines provided for men as per rule 45 (6 ) ? 
28 . Number of urinals provided for men as per rule 48 ? 


Creche 
( See section 48 of the Factories Act, 1948 ) 


( for factories employing more than 30 women workers ) 


Yes / No / Not applicable 


29 . Whether the factory have provided a creche 

facility ? 


Dangerous operations 
( See Section 87 of the Factories Act , 1948 and rule 114 of the Maharashtra 

Factories Rules, 1963) 


Yes / No 


30 . Whether the Dangerous Operations specified under 

rule 114 of the Maharashtra Factories Rules , 1963 
are conducted in the factory ? 
If yes, indicate all operations that are conducted : 


Sr. Shortly describe the Dangerous Operations / processes 
No. 


Average number of workers 
working on Dangerous 
Operations per day . 


Hazardous Processes 
[ See section 2 ( cb ) and First Schedule appended to the Factories Act, 1948 ] 
31 . Whether the factory is in the list of industries 
involving hazardous processes as defined under 

Yes/No 
section 2 ( cb ) of the Factories Act, 1948 , mentioned 
in the First Schedule appended to the said Act ? 


भाग एक - ल - ९३ - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६ , शके १९३७ 


The List of hazardous processes : 


If yes , which are the hazardous processes that 
are carried out in the factory ? 


Storages of Hazardous Substances , Safety Report & Safety Audit 
[ See the Maharashtra Factories ( Control of Industrial Major Accident Hazards ) Rules, 2003 ] 


Yes/No 


32. Whether the factory categorized as Major 

Accident Hazards factory (MAH factory )? 
If yes , fill in the following details in column 
numbers 1 to 13 below , 


Column number 1 to 5 : 


Sr. 

On - site Emergency Plan 
No. As per rule 12 of the Maharashtra Factories (Control of Industrial Major Accident 

Hazards ) Rules, 2003 
Date of submission Date of preparation Date of updating Date of mock drills 
(1) 

(2 ) 


( 4 ) 


Internal / External Safety Audit 
as per rule 9 of the Maharashtra 
Factories (Control of Industrial 
Major Accident Hazards) 

Rules , 2003 . 


Column number 6 to 13 : 
Do you store Hazardous 

Chemicals equal to or 
above threshold limits as 

specified in column 
( 3 ) of Schedule 2 ( in both 
of the part I and Part II) 

appended to the 
Maharashtra Factories 

( Control of Industrial 
Major Accident Hazards ) 
Rules, 2003 in your 

factory ? 
Name of Storage 
Chemical (Metric 

Tons) 


Do you store Hazardous 
Chemicals equal to or above 
threshold limits as specified 
in column ( 4 ) of Schedule 2 
( in both of the part I and 
Part II ) appended to the 

Maharashtra Factories 
(Control of Industrial Major 
Accident Hazards) Rules , 2003 

in your factory ? 


Name of 
Chemical 


Storage 
(Metric 
Tons) 


Type of 
Audit 


Date of 
Audit 


Date of Date of 
Compliance submission 
Report of Safety 

report 
( 12 ) (13 ) 


(6 


(7 ) 


(8 ) 


(9 


(10 ) 


( 11 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


Accident Details 
( See rule 115 of the Maharashtra Factories Rules , 1963 ) 


Yes / No 


33 . Is there any accident occurred in your factory 

during the year ? 


If yes , 
( A ) Fatal & non - fatal Accident, 


Permanent 
workers 


Temporary 
workers 


Contract 
workers 


Total 
workers 


Workers 


Number of fatal accident 
Number of non -fatal accidents 


( B ) Dangerous occurrences , 


by Fire 


Number of Dangerous occurrences 
by Explosion 

by Toxic gas by collapse of building / 
release 

structure 


(C ) Information of injured workers, 


Accidents occurred 
(workers injured ) during the 

year in which injured 
workers returned to work 
during the year to which 

this return relates 


Accidents occurred 
(workers injured ) during the 

year in which injured 
workers did not return to 

work during the year 
to which this return relates 


Accidents occurred 
(workers injured ) in the 

previous year but the 
injured workers returned 

to work during the 
year to which this return 

relates 
Number of Total man 
Accidents days lost due 

to accidents 


Number of 

injured 
workers 
in Accident 


Man days lost Number of 
during the year Accidents 

due to 
accidents 


Man days lost 

due to 

accidents 
during the year 

to which this 
return relates 

( 4 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Explanation , 

(i) The number of accidents which took place during the year should be given . 
( ii) In case of non - fatal accidents only those accidents which prevented workers from working 

for 48 hours or more , should be indicated . 
(iii) Every person killed or injured should be treated as one separate accident. If in one 

occurrence , six persons were injured or killed , it should be counted as six accidents. 


Ambulance Room 
[See Section 45 ( 4 ) of the Factories Act , 1948 ] 

( for factories employing more than 500 workers ) 
34 . Is there an ambulance room ? 

Yes / No / Not applicable 
If yes , 
( A ) Name of the Medical Officer : 
( B ) Qualifications of the Medical Officer : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, जून ६, २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


Occupational Health Centre 
[See Section 2 ( cb ) of the Factories Act , 1948 and rule 73 - W of the Maharashtra Factories 

Rules , 1963 ] 
[for factories covered under section 2 ( cb ) of the Factories Act , 1948 ] 


Yes / No / Not applicable 


Yes / No 


35 . Is there Occupational Health Centre ? 

If yes , - 
( A ) Name of Medical Officer in factory 
(B ) Qualifications of the Medical Officer : 
( C ) Is there a full-time doctor appointed ? 

(For factories employing more than 200 workers ) 
( D ) Is there a part -time doctor ? 

(For factories employing 51 to 200 workers ) 
( E ) Is there a retainership basis doctor ? 

(For factories employing 1 to 50 workers ) 


Yes / No 


Yes / No 


Medical Examinations by Certifying Surgeons 
[ See Sections 2 (cb ) and 87 of the Factories Act, 1948 and rule 114 of the Maharashtra 

Factories Rules , 1963 ] 
[ for factories carrying out dangerous operations under sections 2 ( cb ) and 87 of the 

Factories Act , 1948 ] 


36 . 


Dates of 

medical 
examination 
of workers 


Name of the 
certifying surgeon 
who carried out 

the medical 


Number of 

workers 
medically 
examined 


Occupational diseases 

detected . 


Type 


Number of 
affected workers 

(5 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


Notifiable Disease details 
[ See section 89 and Third Schedule appended to the Factories Act, 1948 ] 


37 . List of notifiable Notifiable diseases reported in the reporting period 

diseases which 
are relevant to Name of disease Number of Man days lost 
your factory 

affected workers due to affected 

workers 
( 1 ) (2) (3) 

(4 ) 


Number of 
fatalities 

due to 
notifiable 
diseases 


(5 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , जून ६ , २०१५ / ज्येष्ठ १६, शके १९३७ 


Suggestion Scheme 


38 . Is there any Suggestion Scheme in Operation in the factory ? 

Yes / No 
If yes, 
( A ) How many useful suggestions received during the year ? 
( B ) How many suggestions are considered for suitable action during the year ? 
(C ) How many workers were awarded in cash prizes during the year ? 
( D ) How much amount was awarded in cash prizes during the year ? 


I verify and state that the above information is true and correct to the best of my knowledge 
and belief. I will be responsible , if the above information found wrong. 


Dated : 


Signature of the Occupier / Manager of the factory . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KESHAV JADHAV , 

Desk Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


